कापूस, सोयाबीन व इतर तेलबिया पिकांची 
उत्पादकता वाढ व मूल्य साखळी विकासासाठी 
विशेष कृती योजनेच्या निधी वितरीत करण्याच्या 
कार्यपध्दतीमध्ये सुधारणा करणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः विकृयो-२०२२/प्र.क्र.३९/४ ओ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 
दिनांक: १८ डिसेंबर, २०२३ 


संदर्भ:- १) कृषि व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्रमांक विकृयो-२१२२/प्र.क्र.३९/४ओ, दि.२३ ऑक्टोबर, 2023 
२) कृषि व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्रमांक विकृयो-२१२२/प्र.क्र.३९/४अ, दि.१० नोव्हेंबर, २०२३ 
3) कृषि संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण), पुणे यांचे पत्र क्र.विप्र.२/रापुसोका/अदायगी/प्र.क्र.9/४२८२/२३ 
दि.१२.१२.२०२३. 


शासन निर्णय: 

संदर्भ क्र.१ येथील शासन निर्णयान्वये कापूस, सोयाबिन व तेलबिया पिकांची उत्पादकता वाढ व 
मुल्यसाखळी विकासाच्या विशेष कृती योजनेंतर्गत वार्षिक कृती आराखड्यास मान्यता देण्यात आली आहे. तर 
संदर्भ क्र.२ येथील शासन निर्णयान्वये या विशेष कृती योजनेसाठी रु. ६०.०० कोटी निधी उपलब्ध करुन देण्यात 
आला आहे. त्याचप्रमाणे संदर्भ क्र.३ येथील पत्रान्वये कृषि संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण) यांनी निधी वितरणाची 
कार्यवाही ही जिल्हास्तरावरुन करणे संयुक्तीक ठरत असल्याने त्याअनुषंगाने शासन निर्णयामध्ये सुधारणा 
करणेबाबत विनंती केली आहे. सबब, उपरोक्त दोन्ही संदर्भाधीन शासन निर्णयान्वये विहित केलेल्या निधी 
वितरण कार्यपध्दतीमध्ये सुधारणा करण्यात येत असून संदर्भ क्र.१ येथील शासन निर्णयातील परिच्छेद क्र.६व 
संदर्भ क्र.२ शासन निर्णयातील परिच्छेद क्र.३ पुढीलप्रमाणे वाचण्यात यावे. 


2. सदर योजनेच्या Bra व सुयोग्य अंमलबजावणीसाठी पुढीलप्रमाणे आहरण व संवितरण अधिकारी 
असतील. 
अ.क्र स्तर नियंत्रण अधिकारी आहरण व संवितरण अधिकारी 
षि आयुक्तालय स्तर | आयुक्त(कृर्षि, कृषी आयुक्तालय ,पुणे | सहाय्यक संचालक (लेखा-१) कृषि 
आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य पुणे. 
२ | विभाग स्तर विभागीय कृषि सह संचालक लेखाधिकारी, विभागीय कृषि 
सहसंचालक 
३ | जिल्हास्तर जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी लेखाधिकारी, जिल्हा अधिक्षक कृषि 
अधिकारी 
४ | उपविभागीय स्तर | उपविभागीय कृषि अधिकारी उपविभागीय कृषि अधिकारी 
५ | तालुकास्तर तालुका कृषि अधिकारी तालुका कृषि अधिकारी 
३. तसेच सदर योजनेचा निधी महाराष्ट्र कृषि उद्योग विकास महामंडळ (MAIDC), महाबीज व इतर तत्सम 


अंमलबजावणी यंत्रणांना जिल्हा स्तरावरुन वितरीत करण्यात यावा. जेणेकरुन निधी वितरणास होणारा विलंब 
टळेल. 


शासन निर्णय क्रमांकः विकृयो-२०२२/प्र.क्र.३९/४ अ 


४. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३१२१८१४५३१५६६०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
MAHENDRA cece nun 


2.5.4.20=9847eac29efa7aa62661b16d1619a1 bfaf6d99b23ec6836d8 
d498d0797965898, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialNumber=761BD1B7183B95814545ACE2DBF80778C68C7EE4EF 
A6BAAGEAQB8BD1F47C2642, cn=MAHENDRA SOPAN GHADGE 


(महेंद्र घाडगे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. मुख्य मंत्री, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
२. मा.उप मुख्यमंत्री तथा वित्त मंत्री, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
३. मा.उप मुख्यमंत्री तथा गृह मंत्री, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
४. मा. मंत्री (कृषि), महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
५. मा.विरोधी पक्ष नेता ,विधानसभा ,विधानमंडळ सचिवालय ,मुंबई 
६. मा.विरोधी पक्ष नेता ,विधानपरिषद ,विधानमंडळ सचिवालय ,मुंबई 
७. सर्व विधानसभा सदस्य, विधानसभा , विधानमंडळ सचिवालय ,मुंबई 
८. सर्व विधानपरिषद सदस्य, विधानपरिषद विधानमंडळ सचिवालय ,मुंबई 
९. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
१०. अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
११. अपर मुख्य सचिव (नियोजन), नियोजन विभाग, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
१२. अपर मुख्य सचिव (कृषि), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१३. महासंचालक माहिती व जनसंपर्क सचालनालय, मुंबई 
१४. आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य पुणे 
१५. व्यवस्थापकीय संचालक, महाबीज, अकोला 
१६. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र कृषि उद्योग विकास महामंडळ, मुंबई 
१७. महासंचालक, महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद, पुणे 
१८. कुलगुरू (वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ/डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ/ महात्मा फुले 
कृषि विद्यापीठ) 
१९. संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण), कृषि आयुक्तालय, पुणे 
२०. सर्व संचालक/सह संचालक, कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट राज्य पुणे 
29. कृषि सहसंचालक (लेखा-१), कृषि आयुक्तालय, पुणे 
२२. सर्व विभागीय कृषि सह संचालक 
२३. सर्व जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी 
२४. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 
२५. महालेखापाल महाराष्ट्र (लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई/नागपूर 
२६. महालेखापाल महाराष्ट्र (लेखा परिक्षा) मुंबई /नागपूर 
२७. वित्त विभाग, व्यय १/अर्थसंकल्प १३, मंत्रालय, मुंबई -३२ 
२८.नियोजन विभाग (१४३१), मंत्रालय मुंबई - ३२ 
२९. निवड नस्ती (कार्यासन-४-ओ) 
पृष्ठ २ पैकी २ 


